जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, 
वर्ग-३ (बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ 
अभियंत्यांची दि.०१/०१/२०२१ रोजीच्या 
अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे शुध्दीपत्रक. 
महाराष्ट्र हासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.१९१/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- ३१ मे, २०२३ 


संदर्भ:-१) शासन परिपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२२/प्र.क्र.२८३/आस्था-४ ,दिनांक १२ मे, २०२३ 
२) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक विशा/कार्या-११ (६)/प्र.क्र.१४७/कावि/५९२/ 
दिनांक १६-५-२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त ) या संवर्गातील कनिष्ठ 


अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२१ अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली 


आहे. 


२. सदर यादीमध्ये विहित कालावधीत व विहित प्रप्रत्रात माहिती प्राप्त न झाल्याने श्री.व्ही.पी. खरवडे आणि 


श्रीमती एस.पी.जाधव कनिष्ठ अभियंता ( बांधकाम ), जिल्हा परिषद, वर्धा यांचे नाव समाविष्ठ करता आलेले 
नाही. 


३. संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्‍त, नागपूर कार्यालयाने श्री.व्ही.पी. खरवडे आणि श्रीमती 


एस.पी.जाधव यांचे नाव जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त ) या 


संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२१ च्या अंतिम ज्येष्ठतामध्ये समाविष्ठ करण्याची विनंती केली 


आहे. 


४. अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द झालेली असल्याने सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे श्रीमती एस.पी.जाधव आणि 


श्री.व्ही.पी. खरवडे कनिष्ठ अभियंता (बांधकाम) , जिल्हा परिषद, वर्धा यांची सेवा ज्येष्ठता अनुक्रमे अनुक्रमांक 


७४१ अ व ७४१ ब (भाग-२) येथे निश्चित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.१९१/आस्था-४ 


दष. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०५३११२२९४४३४२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK BALKRISHNA RAUT 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


BALKRISHNA RAUT a 
(दिपक बाळकृष्ण राऊत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच 
विभागीय आयुक्तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

४. निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.१९१/आस्था-४ 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा | जन्म दिनांक | शौक्षणिक 'कनिष्ठ अभियंता | प्रवर्ग ।व्यावसायिक aR 
परिषद पात्रता पदावरील अर्हता परीक्षा 
नियमित उत्तीर्ण/सुट 
नियुक्तीचा 
दिनांक 
Pa 2 3 tof दु & 9 ८ र 
भाग-२ पदविकाधारक 
७४१अ | श्रीमती एस.पी.जाधव वर्धा  ।३१-०८-१९७३ | डी.सी.ई. | २०-०९-२०१७ | खुला उत्तीर्ण 
७४१ ब श्री.व्ही.पी. खरवडे वर्धा १९-८-१९८८ | डी.सी.ई. | २०-०९-२०१७ | इमाव उत्तीर्ण 


